बोरीवली, ता. जि.मुंबई उपनगर येथे रो-रो जेट्टी 
बांधणे, या कामाच्या रक्‍कम रु ४९.७४ कोटी 
किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सागरमाला 
प्रकल्पांतर्गत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०१२४/प्र.क्र.०३/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० ऑगस्ट २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्र.आयडब्ंलुटी-०३१७/प्र.क्र.६१/बंदरे-२, दि.२७.१०.२०१७ 
२. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे दि.१५.१२.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्याला ७२० कि.मी.लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या किनारपट्टीत 
अनेक लहान मोठ्या खाड्या असून त्यांचा जलवाहतूकीसाठी पूर्वापारपासून वापर करण्यात येत 
आहे. अंतर्गत जलमार्ग हा प्रवासी वाहतूकीच्या दृष्टीने सुखकर तसेच कमी वेळेचा पर्याय आहे. 
गोराई हे ठिकाण पर्यटकांच्या तसेच तिर्थयात्रेकरूंच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. गोराई व बोरीवली 
ह्या दोन्ही ठिकाणादरम्यान रस्ते मार्गाने अंतर जास्त असल्याने सदर अंतर पूर्ण करण्यास बराच 
कालावधी लागतो तसेच अधिक इंधन खर्च होते. या मार्गावर रो-रो सेवा उपलब्ध करून दिल्यास 
किनारपट्टीवरील नागरिकांना तसेच, या मार्गाने फिरणाऱ्या पर्यटकांना याचा फायदा होऊ 
शकतो. तसेच, स्थानिक लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. 


बोरीवली येथे जेट्टी सुविधा उभारण्याच्या प्रस्तावा अंतर्गत एकूण रु.१५.४७ कोटी इतक्या 
रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास यापुर्वी संदर्भ क्र.१ येथील दि.२७.१०.२०१७ रोजीच्या शासन 
निर्णयानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. 


सदर कामाचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई जिल्हा दरसूची सन 
२०१५-१६ नुसार तयार करण्यात आले असून या कामाची निविदा प्रक्रिया राबवून 
दि.२१.०९.२०१८ रोजी मे.एम.ई.सी.-एस.सी.सी. जे.व्ही. यांना कार्यादेश देण्यात आले होते. या 
प्रस्तावातील नमुद काम हे कांदळवन क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्याबाबतची अंतिम परवानगी प्राप्त 
होईपर्यंत ५ वर्षाहून अधिक कालावधी लागला. त्यामुळे या कामाच्या सिमेंट, स्टील व कामगार 
शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. 


सबब, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी राज्य दरसुची सन २०२२-२३ यावर आधारीत या 
कामाचे रु.४९.७४ कोटी इतक्या रक्कमेचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करुन त्यास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०१२४/प्र.क्र.०३/बंदरे-२ 


शासन निर्णय 

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने शासनास सादर केलेल्या, बोरीवली, ता. जि.मुंबई उपनगर येथे रो- 
रो जेट्टी बांधणे, या कामाच्या रक्‍कम रु.४९.७४ कोटी किंमतीच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास सागरमाला 
प्रकल्पांतर्गत (लेखाशिर्ष ३०५१ १८९१ मध्ये) खालील अटींच्या अधिन राहुन सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 

औ एुधारित PTR यान्यतेच्या edd काय पूर्ण करण्याची दक्षता महाराष्ट्र सागरी 
Heard घ्यावी 

आ) योजनेची अंमळबजावणी करताना प्रचळित शासन निर्णय fray, CVC तत्वे वित्तीय मर्यादा 
विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे आवडयकतेजुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार सगिकीने 
प्रकल्पाच्या व कामाच्या AGING दिलेल्या Mesa व क्रुटींची पुर्तता करणे याची wars 
TUITE HY कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी FEE यांची राहील. 

इ) सदर YR WITTE मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक गाळी निविदा विण्यक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनिययितता यास मान्यता Wed धरती जाणार नाही. ABT प्रकरणाची 
तपासणी त्यावेळच्या LAST हासन PTT करण्याची जबाबदारी YY कार्यकारी 
अधिकारी, यहाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची राहील. 


३. या कामावरील होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-७, ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, लहान बंदरे, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००)(०३) Velen बांधकामाकरिता केंद्राचे सहाय्य 
(सागरमाला) (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा ५० टक्के), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान 
(३०५१ १८९१) या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. 


४. सदर झासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.०३ जुले २०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.६१/अर्थ-२, दि.११ जुले २०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या 
इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०१७२४०१४७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEPARTMENT, 


5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9, 


208c0273473e9c24d7 talCode=400032, st=Mah: 


p tra, 
KA M B | E ॥ ber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C69531FAFE53A 
BFCAC9AB809231BD295B40EBE2, NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2024.08.20 17:38:57 +05'30 


(निलीमा कांबळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-०१२४/प्र.क्र.०३/बंदरे-२ 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


